Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-2020 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , 


अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते , 

बुधवार , जुलै १-७,२०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचले :-( १ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ / नप -२०१५ / प्र.क्र . १० / का -६ , दिनांक १०-०८-२०१५ . 

( २ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . जिपपंस -२०१६ / प्र.क्र .५१ / का -७ , दिनांक ०२-०१-२०१७ . 
( ३ ) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र क्र . रानिआ / जिपपंस -२०१ ९ / प्र.क्र . १ ९ / का -७ , दिनांक १ ९ - ११-२०१९ . 
( ४ ) या कार्यालयाचे पत्र क्र . कक्ष -२१ / ग्राप . / कावि -८३ / २०२० , दिनांक १-१२-२०१९ . 
( ५ ) उपविभागीय अधिकारी मंगरुळपीर यांचे पत्र क्र . कली / शिरस्तेदार - कावि -१०२ / २०२१ , दिनांक ०८-०६-२०२१ . 


वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत आलेल्या एकूण ०६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०१ ९ करीता उपोद्घातील अ . क्र . ( ३ ) 
अन्वयेच्या निवडणूक कार्यक्रमातील परिशिष्ट १ नुसार , दिनांक ७-१-२०२० रोजी मतदान व दिनांक ०८-१-२०२० रोजी मतमोजणी पार पडली आहे . 

उपोद्घातातील अ.क्र . ( १ ) मधील ( iii ) नुसार निवडणुक लढविणा - या उमेदवाराने निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती निकाल जाहीर 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे सादर करणे बंधनकारक आहे व ( iv ) नुसार उमेदवाराने निवडणूक खर्चाचा हिशोब राज्य निवडणूक आयोगाने 
निर्धारित केलल्या वेळेमध्ये आणि रितीने देण्यात कसूर केली तर , जिल्हा परिषदा , पंचायत समिती करिता पाच वर्षाकरिता अनर्ह ठरविण्याबाबतची तरतुद 
केलेली आहे . जिल्हा परिषदा , पंचायत समिती करिता अनर्ह ठरविण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


उपोद्घातातील अ.क्र . ( ४ ) अन्वये , निवडणूक लढविणा - या उमेदवारानी निवडणुकीमध्ये केलेल्या खर्चाची माहिती विहित मुदतीत सादर न 
केलेल्या प्रकरणांमध्ये सुनावणी घेवून अहवाल सादर करणेकामी संबंधीत उपपिभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे उपोद्घातातील 
अ.क्र . ( ३ ) अन्वयेच्या निवडणुकामध्ये दिनांक ८-०१-२०२१ रोजी निकाल जाहीर झालेल्या वाशिम जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत असलेल्या एकूण ०६ 
पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने खर्चाची माहिती सादर न करणा - या व्यक्तीची उपविभागीय अधिकारी , 
मंगरुळपीर यांचे कडून उपोद्घातातील अ.क्र . ( ५ ) अन्वये माहिती सादर करण्यात आलेली आहे . त्यावरुन सदर यादीतील व्यक्तींना सुनावणीद्वारे 
त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आलेली आहे . उपविभागीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेवून अभिप्रायासह अहवाल या कार्यालयास सादर केला 
आहे . प्रकरणात दाखल सर्व कागदपत्रे , अहवाल या संबंधीतांचे जबाब यांचा विचार करता खालील व्यक्तींनी विहित मुदतीत व आवश्यक रितीने 
निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केला नसल्याचे उपविभागीय अधिकारी यांचे अहवालावरुन सिद्ध होत आहे . तसेच या विलंबासाठी संबंधीत 
अ . - एक - अ - १- ( १५५८ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


उमेदवारा / व्यक्ती यांचेकडे कोणतेही योग्य कारण आढळून आले नाही . त्यामुळे उपोद्घातातील अ.क्र . ( १ ) अन्वये मिळोलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष - २१ - जि.प.व पं.स.निवड - कावि -७ ९ - २०२१. 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ मधील कलम ६२ अ ( १ ) अन्वये वाशिम जिल्हा परिषद अंतर्गत पंचयात समिती , 
मंगरुळपीर , च्या निर्वाचक गणातून निवडणूक लढविलेल्या खाली व्यक्तींना निरर्ह असल्याचे घोषित करण्यात येत असून , ते या आदेशाच्या दिनांकापासून 
पुढील पाच वर्षाच्या कालावधी करिता , पंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह / अपात्र 


राहील . 


अ . क्र . 


उमेदवाराचे / व्यक्तिचे नाव 


पत्ता 


पंचायत समितीचे 

नांव 


निवडणूक लढविलेला 
निर्वाचक गण क्रं . व नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


मंगरुळपीर 


३४ - पिंपळखुटा 


परंडे सरस्वती गणेश 


मु . पिंपळखुटा , ता . मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम . 


२ 


मंगरुळपीर 


३४ - पिंपळखुटा 


लांडकर शारदा किशोर 


मु . पो . मोझरी , ता . मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम 


3 


मंगरुळपीर 


३८ - सावरगांव 


चव्हाण वनिता सुनिल 


मु . कळंब बो . , ता . मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम . 


४ 


मंगरुळपीर 


३ ९ - त - हाळा 


चाबुकस्वार वामन पांडुजी 


मु . पो . त - हाळा , ता . मंगरुळपीर , 
जि . वाशिम . 


५ 


मंगरुळपीर 


३ ९ - त - हाळा 


इंगळे संतोष नामदेवराव 


मु . पो . 

त - हाळा , ता . मंगरुळपीर 
जि . वाशिम . 


६ 


मंगरुळपीर 


४६ - मानोली 


अंभोरे संदिप निवृत्ती 


मु . अरक पो . चिंचाळा , 
ता . मंगरुळपीर , जि . वाशिम . 


शण्मुगराजन एस . , 
जिल्हाधिकारी , 


वाशिम : 
दिनांक २५ जून २०२१ . 


वाशिम . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८१ . 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) सह नुसार शेंदुरजनाघाट 

नगरपरिषद क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


क्रमांक नपर्श - ११७०-२०२१. 


शासनाने नगर विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र . एमयुएन -२०१६ / प्र.क्र .३ ९ / नवि १८ , दि . ०३-०४-२०१७ अन्वये शेंदुरजनाघाट , नगर 
परिषद हद्दवाढ मंजूर झालेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) अन्वये नगरपरिषद क्षेत्राचा 
नियोजनबध्द विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


3 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषांगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये शेंदुरजनाघाट , नगर 
परिषद विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ०६ , दि . ०६-०५-२०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे . 
त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम कलम २१ ( २ ) नुसार शेंदुरजनाघाट , नगर परिषद विकास योजनेमध्ये 
सामाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून ६० 
दिवसाच्या आत मुख्याधिकारी , शेंदुरजनाघाट , नगर परिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / हरकतींचा 
योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


शेंदुरजनाघाट : 
दिनांक २३ जून २०२१ . 


रविंद्र पाटील , 

मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद , शेंदुरजनाघाट . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ८२ . 


BY CHIEF OFFICER , MUNICIPAL COUNCIL 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Shendurjanaghat Municipal Council as per 

Section 23 ( 1 ) [ read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


No. MCS - 1170-2021. 


Government of Maharashtra in Urban Development Department , vide its Notification No. MUN - 2016 / FN.39 / UD - 18 , 
dated 3rd April 2017 constituted Extension of limit Shendurjanaghat Municipal Council . It is necessary to prepare the 
Development Plan for the area of Shendurjanaghat Muncipal Counil as per Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 for planned Development of the said area . 


Hence , the Shendurjanaghat Muncipal Counil by its Resolution No.06 , dated 06/05/2021 has given consent to 
declare its intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 23 ( 1 ) [ read with Section 21 ( 2 ) ] of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 

. 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Shendurjanaghat Muncipal Counil is kept 
open for inspection by the public on office working days , during office hours at the office of the Municipal Council , as 
required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief Officer , 
Shendurjanaghat Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Government Gazette . The suggestion / objection shall be duly considered while preparing the Development 
Plan . . 


Shendurjanaghat : 
Dated the 23rd June 2021 . 


RAVINDRA PATIL , 

Chief Officer . 
Municipal Council , 
Shendurjanaghat . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८३ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


भौगोलिक माहिती प्रणालीचा वापर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ नुसार चांदूर 

बाजार नगर परिषद क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत 


क्रमांक न.प.चां.बा - बांध.विभाग - कावि - १७३-२०२१. 


नगर विकास विभागाचे क्रमांक वि.यो. - चांदूर बाजार ( सु ) टिपी तह -२८ ९९ -४ ९ - प्र.क्र .३० - ९९ - नवि -३० , दिनांक १ मार्च २००० अन्वये चांदूर 
बाजार शहराची सुधारित विकास योजना मंजूर झाली असून दिनांक २ मे २००० पासून अंमलात आली आहे . शासन आदेशाप्रमाणे सदरची सुधारित 
विकास योजना ही दिनांक २ मे २००० पासून वीस वर्ष कालावधीकरीता अंमलात राहणार असल्यामुळे दिनांक २० मे २०२० रोजी २० वर्ष पूर्ण झाली 
आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ अन्वये नगर परिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी विकास 
योजनेची फेरतपासणी करणे व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ अन्वये चांदूर बाजार नगर परिषद क्षेत्राचा 
नियोजनबध्द विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ अन्वये चांदूर बाजार नगर परिषद विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी विशेष सभेचा ठराव क्र . १ , दिनांक १५ जून २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार चांदूर बाजार नगर परिषद विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसांचे आत मुख्याधिकारी , चांदूर बाजार , नगर परिषद , यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्यावेत . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / 
हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


चांदूर बाजार : 
दिनांक १६ जून २०२१ . 


नितीन ज . कोरडे , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , चांदूर बाजार . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८४ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


Geographical Information System Declaration of Intention to prepare Development 
Plan of Chandur Bazar Municipal Council as per Section 23 of Maharashtra Regional 

and Town Planning Act , 1966 


No. MCCB - Const.D - WS - 173-2021. 


As Per Government of Maharashtra in Urban Development Department vide it's Notification No. 
D.P. - Chandur Bazar ( R ) -T.P.Tah - 2899-49 - P.Kr.30-99 Navi - 30 , dated 1st March 2000 Municipal Council 
Chandur Bazar sanctioned Development Plan and from dated 2nd May 2000 inforce . As per regulation of 
Government said Development Plan period will be completed twenty years on dated 20th May 2020. It is 
necessary to prepare the Development Plan for the area of Municipal Council Chandur Bazar as per 
Section 23 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 for planned development of the said 
area & Development Plan for the area of Municipal Council Chandur Bazar as per Section 38 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


५ 


Hence , the Chandur Bazar Municipal Council by it's Resolution No. 1 , dated 15th June 2021 has 
given consent to declare it's intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 23 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 


The Plan showing boundary of the area included in Development Plan of Chandur Bazar is kept 
open for inspection by the public on office working days , during office hours at the Office of the Municipal 
Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

Any Suggestions / objections of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer , Chandur Bazar Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) day's from the date of publication 
of this notice in Maharashtra Government Gazette . The suggestions / objections shall be duly considered 
while preparing the Development Plan . 


Chandur Bazar : 
Dated the 16th June 2021 . 


NITIN J. KORDE , 

president , 
Municipal Council , 
Chandur Bazar . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र .८५ . 


अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) नुसार उमरखेड नगर परिषद क्षेत्राची सुधारित 

विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत 


क्रमांक न.प.उ. - बांध . - ३१८-२०२१. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३८ व २३ ( १ ) अन्वये उमरखेड , नगर परिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध 
विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची सुधारित विकास योजना ( मूळ हद्द ) तयार होणे आवश्यक आहे . 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( १ ) अन्वये उमरखेड , नगर परिषद क्षेत्राची सुधारित विकास 
योजना ( मूळ हद्द ) तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ३७ , दिनांक ९ एप्रिल २०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे . 
त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३ ( २ ) नुसार उमरखेड , नगर परिषदेच्या विकास योजनेमध्ये ( मूळ हद्द ) 
समाविष्ट असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगर परिषदेच्या कार्यालयात , कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांना याबाबत काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसाच्या आत मुख्य अधिकारी , नगर परिषद , उमरखेड यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करतांना त्या सूचना / 
हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


उमरखेड : 
दिनांक १८ जून २०२१ . 


नामदेवराव ससाणे , 

अध्यक्ष , 

नगर परिषद , 
उमरखेड , जि . यवतमाळ . 


अ . - एक - अ - २- ( १५५८ ) . 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै १-७ , २०२१ / आषाढ १०-१६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ८६ . 


BY PRESIDENT , MUNICIPAL COUNCIL 


Declaration of Intention to prepare Development Plan of Umarkhed Municipal Coun 
cil as per Section 38 and Section 23 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning 

Act , 1966 


No. MCU - Const . - 318-2021. 


As Per the provisions of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , it is necessary to 
prepare the revised Development Plan ( original limit ) for the area of Umarkhed , Municipal Council as 
per section 38 and Section 23 ( 1 ) for planned development of the said area . 


Hence , the Umarkhed Municipal Council by it's Resolution No. 37 , dated 9th April 2021 has given 
consent to declare it's intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 23 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , this notice is being published . 


The Plan showing boundary of the area included in the Revised Development Plan ( original limit ) of 
Umarkhed Municipal Council is kept open for inspection by the public on office working days , during 
office hours at the Office of the Municipal Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 . 


Any Suggestions / objections of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer , Umarkhed Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) day's from the date of publication of 
this notice in Maharashtra Government Gazette . The suggestions / objections shall be duly considered 
while preparing the Development Plan . 


Umarkhed : 
Dated the 18th June 2021 . 


NAMDEORAO SASANE , 

president , 
Municipal Council , 
Umarkhed , Dist . Yavatmal . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


